जिल्हा परिषद, परभणी (जि. परभणी) 
येथील प्रशासकीय इमारतीकरीता 
विद्युतीकरण व इतर  उपकामांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपई-२०२४/प्र.क्र.९७/बांध-४ 
५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.पंसई-२०२१/प्र.क्र.९९/बांध-४, दिनांक ०१ 
सप्टेंबर, २०२१. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.जिपई-२०१८/प्र.क्र.५६/बांधकाम-४, 
दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१९. 
३) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांचे पत्र क्रमांकः 
जिप./बांध/तांशा-४/कावि/२३३८/२०२४, दिनांक ०७ जून, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक ३ येथील पत्रान्वये, जिल्हा परिषद, परभणी यांच्या उपरोक्‍त पत्रांन्वये जिल्हा परिषद, 
परभणी (जि. परभणी) येथील प्रशासकीय इमारतीकरीता विद्युतीकरण व इतर उपकामाच्या रु.६०.५२ 
लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०२. उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रु.११०७.५३ लक्ष 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच, उक्त वाचा 
मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जिल्हा परिषद, 
परभणी (जि. परभणी) येथील नविन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर व इतर उपकामाच्या 
रु.४९८.८३ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. अति. मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार सदर अंदाजपत्रक 
तांत्रिक मंजुरीसाठी अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांच्याकडे सादर केले असता, 
सदर अंदाजपत्रकामध्ये Non - SSR च्या काही बाबी असल्यामुळे सदर बाबींच्या अंदाजपत्रकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपई-२०२४/प्र.क्र.९७/बांध-४ 


दरामध्ये बदल झाल्यामुळे प्रस्तुत कामामध्ये रु.६०.५६ लक्ष एवढी बचत झाली आहे. प्रस्तुत इमारतीचे 
बांधकाम १०० टक्के पुर्ण झाले आहे. प्रस्तुत इमारतीच्या फर्निचर व इतर उपकामांच्या प्रस्तावाचे 
अवलोकन केले असता सदर कामामध्ये बदल करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये फर्निचर 
कामासाठी लागणाऱ्या बाबी उदा. विद्युतीकरण, ध्वनीप्रक्षेपण यंत्रणा व सभागृहासाठी लागणारी बैठक 
व्यवस्था या बाबींची तरतूद ठेवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे फर्निचरचे काम पुर्ण होऊ शकत नाही. 
यास्तव, कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी जिल्हा परिषद, परभणी (जि. 
परभणी) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता विद्युतीकरण, ध्वनीप्रक्षेपण व इतर उपकामांचे 
रू.६०.५६ लक्ष किंमतीचे अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२ - २३च्या 
दरसूचीवर आधारित असून ते कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी साक्षांकीत 
केलेले आहे. सदर ढोबळ अंदाजपत्रकासोबत जिल्हा परिषदेच्या ठरावाची प्रत, जिल्हा परिषद, 
परभणी (जि. परभणी) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता विद्युतीकरण, ध्वनीप्रक्षेपण व इतर 
उपकामाचे आराखडे सादर करण्यात आले आहेत. 


०३. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सादर केलेल्या 
रू.६०.५२ लक्ष किंमतीच्या प्रस्तावाची छाननी अंती, जिल्हा परिषद, परभणी (जि. परभणी) येथील 
येथील प्रशासकीय इमारतीकरीता विद्युतीकरण, ध्वनीप्रक्षेपण व इतर उपकामांच्या रू.६०.५२ लक्ष 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषद, परभणी (जि. परभणी) येथील प्रशासकीय इमारतीकरीता विद्युतीकरण 
व इतर उपकामाच्या रूपये ६०,५२,०००/-(रूपये साठ लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतक्या 
अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) जिल्हा परिषद, परभणी (जि. परभणी) येथील प्रशासकीय इमारतीकरीता 
विद्युतीकरण, ध्वनीप्रक्षेपण व इतर उपकामांच्या रू.६०.५२ लक्ष इतक्या किंमतीचे 
अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. तथापि, अद्ययावत दरसूचीवर आधारित सविस्तर 
अंदाजपत्रक संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांची 
मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 

२) जिल्हा परिषद, परभणी (जि. परभणी) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
फर्निचर व इतर उपकामांच्या आराखड्यास उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग 
यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपई-२०२४/प्र.क्र.९७/बांध-४ 


३) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

४) या कामी प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत 
समिती/जिल्हा परिषदेने सोसावा. 

५) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे. 

६) प्रस्तुत कामाचा त्रेमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


०२. जिल्हा परिषद, परभणी (जि. परभणी) येथील प्रशासकीय इमारतीकरीता विद्युतीकरण व 
इतर उपकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract for Electrification and Sub Work of Z. P. Parbhani Adm. Building, Dist. 
Parbhani 
Sr.No. Description of item Cost In Rs. 
1. Electrification 2118612.15 
2. Sound Systeme 2115246.16 
3. Meeting Hall & Conference Hall, Seating Arrangemneny 896244.00 
Total Estimated Cost 5130102.25 
| 9. | Add for 18% GST 921850.47 
Total Estimated Cost 6051952.72 
Says in Lakh 60.52 
03. उपरोक्त फर्निचर व इतर उपकामांसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता 


प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
लळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकानुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय / निवासी इमारतीच्या 
बांधकामांना निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
बांधकामाच्या प्रगतीनुसार विविध टप्प्यात निधी वितरीत करण्यात येईल. तथापि, सदर 
परिपत्रकानुसार १०% रक्‍कम ही बांधकामाचे प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच वितरीत 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपई-२०२४/प्र.क्र.९७/बांध-४ 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ. क्र. १ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११३२१२८०६२० असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


Pp R A S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c505 
422af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72FSCAESFDDC4F8C96 
V | N AYA K R A O Pp AT | L 4F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 
PATIL 


Date: 2024.10.01 16:06:23 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) 

) 

) 
५) विभागीय आयुकत कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


mn 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -9 मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, परभणी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परभणी. 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर. 

१४ जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, परभणी. 

१५) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


S 


(2 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


*->।« wre > ५-- 


पृष्ठ ४ पैकी ५ 


